जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्गसाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१३९/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
3) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,सिंधुदुर्ग 
यांचे पत्र क्र.प्लॅन -३५/८/२०१८/२४९७,दि.२०/११/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम १२ च्या 
तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 
अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती* घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा 
नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार उपरोक्त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३(३) च्या परिच्छेद दोन (ब) 
अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य”यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद 
चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती 
होणे आवश्‍यक आहे. 


२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८” मधील “नियम ६-अ” 
च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ३ 
(३) च्या परिच्छेद दोन (ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य* यांचेपैकी जिल्हा नियोजन समिती 
सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानूसार सिंधुदुर्ग जिल्हयातील खालील 
सन्माननीय खासदार व आमदार यांच्या नामनिर्देशनासह जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्गची 
“कार्यकारी समिती” खालीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


१. मा. पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग - अध्यक्ष 
२. श्री.विनायक राऊत, खासदार 2 सदस्य 
३. श्री.वैभव नाईक, आमदार = सदस्य 
४. विभागीय आयुक्‍त , कोकणविभाग  - सदस्य 
५. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग : सदस्य 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा - सदस्य 


परिषद, सिंधुदुर्ग 
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सिंधुदुर्ग - संयोजक 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१३९/का.१४८१-अ 


३. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या 
कार्यकारी समितीमधे, महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ च्या कलम 
3(3) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) अन्वये नियुक्‍त केलेल्या एकुण “विशेष निमंत्रित” सदस्यांपैकी दोन 
सदस्यांच्या विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्तीचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 

8. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांनी उपरोक्‍त areata 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१४१२५८२८०४१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VU ESI N G Hee lly signed by VUESING FATTESING 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, PLANNING DEPARTMENT, 
FATTESING कण 


2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fi7cee 
5e2d7d4b6a8bba99c5 1d275801bedf 1b, 
VASAVE Uae oer 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,कोकण विभाग 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी सिंधुदुर्ग 
१३.निवडनस्ती, का-१४८१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


